सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


पृष्ठे 


वर्ष ८ , अंक १७ ] 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 
: 

१-१० 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ० . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , यांजकडून 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम , २०१८ ) कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 

क्रमांक - अ . का . उपजि ( भू.सं.क्र .३ ) वि.पा.वि.म. कावि - २४६-२०२२ 

- 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , नागपूर यांनी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्र.अ.का. - उजि भू.सं.क्र.३- कावि- ३२८-२०२१ , दिनांक २६ 
ऑगस्ट २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या शेत जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

ना . - एक -१ ( १५१३ ) . 

( १ ) 


नाही . 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ३०.०० 


१-५ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , नागपूर यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - अ -६५ - २०२० - २०२१ , प.ह.नं. ७ ९ , गाव मोखाळा , तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 

अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 

१ 

७२ पैकी 

एकूण क्षेत्र 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: — 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 

1— 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यावरून निर्गमित किन्हाळा वितरीकेवरील पुच्छ लघु 
कालव्याचे बांधकामाकरीता . 

: 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता 
निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करणेसाठी कालव्याचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे व याचा लाभ 
शेतीसाठी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदेकरीता होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


० ० ९ 


० ० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

३ 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

१. जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे पत्र क्र . एलएसी - कार्या - २५- कावि - ११-२०२१ , दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 

२. कार्यकारी अभियंता , आंभोरा उपसा सिंचन विभाग , भिवापूर यांचे जा . पत्र क्र . ९ ० - चिशा - भुसंपादन - निवाडा पद्धती - २०२१ दिनांक- १२ , 
जोनवारी २०२१ . 

टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाश्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 

नागपूर : 
दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 

पियुश चिवंडे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 
नागपूर . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ १ . 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख यांजकडून 

वाचा : - १. महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग कडील निर्णय क्रं - आस्थापना १० ९ ३ - प्र . क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

२. ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१८ - प्र . क्र . १३ मातक , दिनांक २२-०२-२०१९ . 

३. मा जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन - प्र.क्र .३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५-०१-२०२१ . 

४. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - परिपत्रक - का.वि . 
६०७ - प्र . क्र . ०१ - २०२२ , दिनांक १०-०१-२०२२ . 

५. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि .२ ९८ 
२०२२ , दिनांक १०-०३-२०२२ . 

६. जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , भंडारा यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू. - तृ पुर्तता - परि प्रस्ताव- मौ . गणेशपूर - कावि ६६५-२०२१ , दिनांक 

२१-१०-२०२१ . 

अधिसूचना 

क्रमांक - गावठाण - अधिसूचना - मौजा गणेशपूर - परिरक्षण - कावि- ३३८-२०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि 
अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . आर ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये या कडील 
विभागातील सजांची पुनर्विलोकन करण्यात आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करण्यात आलेल्या आहेत . 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , भंडारा यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , भंडारा यांचे अधिनस्त साजा आमगाव मध्ये मौजा 
गणेशपूर ( वाढीव मिळकती ) नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

या कार्यालयातील अधिसूचना क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - मौजा गणेशपूर ( वाढीव ) - परिरक्षण - का . वि . ३३८ - २०२२ , दिनांक ०५-०४-२०२२ चे 
अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

मौजा गणेशपूर ( वाढीव ) , साजा आमगाव , तालुका भंडारा , जिल्हा भंडारा मधील गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

अ.क्र . जिल्हा कार्यालयाचे साजा 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

साजा 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

नाव 

परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गावे 
गावे मिळकती 

गावे मिळकती 

गावे मिळकती 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 

१ 

भंडारा 

उप अधीक्षक परिरक्षण 

टेकेपार २३३ 

गणेशपूर १६८ 

परिरक्षण 

टेकेपार 

२२३ 

भूमापन , 

मानेगाव 

५६० 

( वाढीव ) 

भूमापन , 

मानेगाव 

५६० 

भूमि 
अभिलेख , 
भंडारा 

आमगाव 

सिल्ली 

६३३ 

आमगाव 

सिल्ली 

६३३ 

पहेला 

७०२ 

पहेला 

५ ९९ 

गुमथळा 

५४४ 

गुमथळा 

५४५ 

धारगाव 

८०१ 

धारगाव 

५४४ 

आमगाव 

७० ९ 

आमगाव 

७० ९ 

खमारी 

८१६ 

खमारी 

३७ ९ 

आंबाडी 

४३५ 

गणेशपूर 

३७७ 

गणेशपूर 

३७७ 

गणेशपूर १६८ 

( वाढीव ) 

एकूण . ० ९ गावे 

५३६५ 

१६८ 

१० गावे 

५१७२ 

सदर अधिसूचनेची अंमजबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२२ पासून होणेची आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ २ . 

वाचा : - १. महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग कडील निर्णय क्र - आस्थापना १० ९ ३ - प्र . क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

२. ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१८ - प्र . क्र . १३ - मातक दिनांक २२-०२-२०१९ . 

३. मा जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन - प्र.क्र .३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५-०१-२०२१ . 

४. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का . वि . 
६०७ - प्र . क्र . ०१-२०२२ दिनांक १०-०१-२०२२ . 

५. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - परिपत्रक - का.वि .२ ९८ 
२०२२ , दिनांक १०-०३-२०२२ . 

६. जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक भू -४ अ - आ.क्र.३१४४- कावि ६६५-२०२१ , दिनांक १५-६-२०२१ . 

. 

अधिसूचना 

क्रमांक - गावठाणअधिसूचना - मौजा देवलापार- परिरक्षण - कावि -३३ ९ - २०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९३- प्र.क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि 


30 


नव्याने 

समाविष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . आर ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये इ कडील 
विभागातील सजांची पुनर्विलोकन करण्यात आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करण्यात आलेल्या आहेत . 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , रामटेक यांचे अधिनस्त साजा रामटेक मध्ये मौजा 
देवलापार नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

या कार्यालयातील अधिसूचना क्रमांक गावठाण अधिसूचना - मौजा देवलापार - परिरक्षण - का . वि . ३३ ९ -२०२२ , दिनांक ०५-०४-२०२२ चे अधिसूचने 
सोबतचे परिशिष्ट 

- 

मौजा देवलापार , साजा रामटेक , तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर मधील गावांचा मिळकतीचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा कार्यालयाचे 
साजा पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

साजा 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

नाव 

परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गावे 
गावे मिळकती 

गावे 

मिळकती 

गावे मिळकती 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 

नागपूर 

उप अधीक्षक , परिरक्षण 

रामटेक ३१०१ 

देवलापार ६ ९ ६ परिरक्षण 

रामटेक ३१०१ 

भूमि 

भूमापन , 

मनसर 

२६३ 

भूमापन , 

मनसर 

२६३ 

नगरधन 

१००० 

रामटेक नगरधन 

१००० 

अभिलेख , रामटेक 
रामटेक 

कांद्री 

३२४ 

कांद्री 

३२४ 

काचुरवाही ६५२ 

कारवाही 

६५२ 

देवलापार 

६ ९ ६ 

एकूण . ५ गावे 

५३४० 

१ गाव 

६ ९ ६ 

६ गावे 

६०३६ 

सदर अधिसूचनेची अंमजबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२२ पासून होणेची आहे . 

दिनांक ५ एप्रिल २०२२ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ३ . 

वाचा : -१ . महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग कडील निर्णय क्र - आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल- १ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

२. ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१८ - प्र.क्र . १३ - मातक दिनांक २२-०२-२०१९ . 

३. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन - प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५-०१-२०२१ . 

४. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि . 
६०७- प्र.क्र . ०१-२०२२ , दिनांक १०-०१-२०२२ . 

५. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि .२ ९८ 
२०२२ , दिनांक १०-०३-२०२२ . 

६. जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , गोंदिया यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू.-मौ. पिंडकेपार - परि प्रस्ताव - कावि २४६-२०२१ , दिनांक २५-१० 

२०२१ . 

ना.- एक -२ ( १५१३ ) . 


नव्याने 

समाविष्ट 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

क्रमांक - गावठाण अधिसूचना - मौजा पिंडकेपार - परिरक्षण - कावि- ३ ९१-२०२२ – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल- १ - दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि 
अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही.आर ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये या कडील 
विभागातील सजांची पुनर्विलोकन करण्यात आली असून सजांची नावे व मिळकती करण्यात आलेल्या आहेत . 

· 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , गोंदिया यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गोंदिया यांचे अधिनस्त साजा गोंदिया मध्ये मौजा 
पिंडकेपार नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

या कार्यालयातील अधिसूचना क्रमांक गावठाण- अधिसूचना - मौजा पिंडकेपार- परिरक्षण - का . वि . ३ ९१-२०२२ , दिनांक १८-०४-२०२२ चे अधिसूचने 
सोबतचे परिशिष्ट 

मौजा पिंडकेपार , साजा गोंदिया , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया मधील गावांचा मिळकतीचा तपशील 
अ . क्र . जिल्हा कार्यालयाचे 
साजा पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

परिरक्षणास नव्याने 
साजा 
घ्यावयाचे गावे 

नाव 

गावे 

मिळकती 

गावे मिळकती 

गावे मिळकती 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 

१ गोंदिया उप अधीक्षक , परिरक्षण 

ढाकणी ११०० 

पिंडकेपार १६२४ परिरक्षण 

ढाकणी 

७६१ 

भूमि 

भूमापक , 

फुलचूर ९ ८४ 

भूमापन , 

फुलचूर ९ ८७ 

चुटीया 

६५६ 

अभिलेख , गोंदिया 
गोंदिया 

गोंदिया 

चुटीया ६५६ 

दांडेगाव 

९ २ ९ 

दांडेगाव 

९ २ ९ 

एकोडी 

१३३६ 

एकोडी 

१३३६ 

कारंजा ९ ३८ 

कारंजा 

९ ३ ९ 

नंगपूरा मुर्री 

४८० 

नंगपूरा मुर्री १३७ 

( वाढीव ) 

नंगपूरा मुर्री ४८० 

पिंडकेपार १६२४ 

एकूण . 

७ गावे 

६४२३ १ गाव १६२४ 

८ गावे 

७८४ ९ 

सदर अधिसूचनेची अंमजबजावणी दिनांक १८ एप्रिल २०२२ पासून होणेची आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ४ . 

वाचा : - १. महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग कडील निर्णय क्रं - आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

२. ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१८ - प्र.क्र . १३ - मातक दिनांक २२-०२-२०१९ . 

३. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन - प्र.क्र .३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५-०१-२०२१ . 


नव्याने 

समाविष्ट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

७ 

४. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - परिपत्रक - का.वि . 
६०७- प्र.क्र . ०१-२०२२ , दिनांक १०-०१-२०२२ . 

५. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक का.वि .२ ९८ 
२०२२ , दिनांक १०-०३-२०२२ . 

६. जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक नगर भूमापन - परि प्रस्ताव- त्रुट्या पुर्तता - २०२१ , दिनांक १२-१० 

२०२१ . 

अधिसूचना 

क्रमांक - गावठाण - अधिसूचना - मौजा पटगोवारी- परिरक्षण - कावि- ३ ९२- २०२२ – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल- १ - दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि 
अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . आर ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये इ कडील 
विभागातील सजांची पुनर्विलोकन करण्यात आली असून सजांची नावे व मिळकती करण्यात आलेल्या आहेत . 

इ 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , रामटेक यांचे अधिनस्त साजा रामटेक मध्ये मौजा 
पटगोवारी नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

या कार्यालयातील अधिसूचना क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - मौजा पटगोवारी- परिरक्षण - का . वि . ३ ९२-२०२२ , दिनांक १८-०४-२०२२ चे अधिसूचने 
सोबतचे परिशिष्ट 

मौजा पटगोवारी , साजा रामटेक , तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर मधील गावांचा - मिळकतीचा तपशील 
अ . क्र . जिल्हा कार्यालयाचे 
साजा पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

परिरक्षणास नव्याने 
साजा 
घ्यावयाचे गावे 

नाव 

गावे 

मिळकती 

गावे मिळकती 

गावे मिळकती 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 

१ 

नागपूर 

उप अधीक्षक , परिरक्षण 

रामटेक ३१०१ 

पटगोवारी ४५४ 

परिरक्षण 

रामटेक ३१०१ 

भूमि 

भूमापक , 

मनसर 

२६३ 

भूमापन , 

मनसर 

२६३ 

अभिलेख , रामटेक 

नगरधन 

१००० 

रामटेक 

नगरधन 

१००० 

रामटेक 

कांद्री 

३२४ 

कांद्री 

३२४ 

कारवाही 

६५२ 

काचुरवाही 

६५२ 

देवलापार 

६ ९ ६ 

पटगोवारी ४५४ 

एकूण . 

५ गावे 

५३४० 

१ गाव 

४५४ 

७ गावे 

६४ ९ ० 

सदर अधिसूचनेची अंमजबजावणी दिनांक १८ एप्रिल २०२२ पासून होणेची आहे . 


दि . ५-४ 

२०२२ 

रोजी 

अधिसूचना 

मंजूर . 

नव्याने 

समाविष्ट 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ५ . 

वाचा : -१ . महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग कडील निर्णय क्रं - आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

२. ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१८ - प्र . क्र . १३ मातक , दिनांक २२-०२-२०१९ . 

३. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन - प्र.क्र .३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५-०१-२०२१ . 

४. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - परिपत्रक - का.वि . 
६०७- प्र.क्र . ०१-२०२२ , दिनांक १०-०१-२०२२ . 

५. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि. 
२ ९ ८ - २०२२ , दिनांक १०-०३-२०२२ . 

६. जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक नगर भूमापन - परिरक्षणाखाली - मंजुरी मि - २०२१ , दिनांक 

१५-०९ -२०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक - गावठाण - अधिसूचना - मौजा नागलवाडी- परिरक्षण - कावि -३ ९३-२०२२ – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल- १ - दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि 
अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . आर ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये इ कडील 
विभागातील सजांची पुनर्विलोकन करण्यात आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करण्यात आलेल्या आहेत . 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , हिंगणा यांचे अधिनस्त साजा हिंगणामध्ये मौजा 
नागलवाडी नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

या कार्यालयातील अधिसूचना क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - मौजा नागलवाडी - परिरक्षण - का.वि . ३ ९३-२०२२ , दिनांक १८-०४-२०२२ चे अधिसूचने 
सोबतचे परिशिष्ट . 

मौजा नागलवाडी , साजा हिंगणा , तालुका हिंगणा , जिल्हा नागपूर मधील गावांचा - मिळकतीचा तपशील 
अ . क्र . जिल्हा कार्यालयाचे 
साजा पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने साजा 
घ्यावयाचे गावे 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

नाव 

गावे मिळकती 

गावे मिळकती 

गावे मिळकती 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 

( ६ ) 
नागलवाडी १५५० परिरक्षण 

१ 

नागपूर 

उप अधीक्षक परिरक्षण 

हिंगणा 

५८८ 
टाकळघाट ७८१ 

हिंगणा ५८८ 
टाकळघाट ७८१ 

भूमापन , 

भूमि 
अभिलेख , 
हिंगणा 

भूमापक , 
हिंगणा 

कान्होलीबारा ७ ९ २ 

हिंगणा 

कान्होलीबारा ७ ९ २ 

डिगडोह २०८३ 

डिगडोह २०८३ 

गुमगाव 

१२४१ 

गुमगाव 

१२४१ 

इसासनी 

३२२१ 

इसासनी 

३२२१ 

रायपुर 

७४२ 

वडधामना ५ ९ ४५ 

रायपुर 

७४२ 

नागलवाडी १५५० 

एकूण 

७ गावे 

९ ४४८ 

सदर अधिसूचनेची अंमजबजावणी दिनांक २१ एप्रिल २०२२ पासून होणेची आहे . 


९ गावे 


१६ ९ ४३ 


दि . १८-२ 

२०२२ 

रोजी 

अधिसूचना 

मंजूर . 

नव्याने 

समाविष्ट 

केलेले 

गाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

९ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ६ . 

वाचा : -१ . महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग कडील निर्णय क्रं - आस्थापना १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 

२. ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१८ - प्र.क्र . १३ - मातक , दिनांक २२-०२-२०१९ . 

३. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन - प्र.क्र .३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५-०१-२०२१ . 

४. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि . 
६०७ - प्र.क्र . ०१-२०२२ , दिनांक १०-०१-२०२२ . 

५. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि . 
२ ९ ८ - २०२२ , दिनांक १०-०३-२०२२ . 

६. जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक नगर भूमापन - परिरक्षणाखाली मंजुरी मि - २०२१ , दिनांक 

} 

१५-०९ -२०२१ . 

अधिसूचना 

क्रमांक - गावठाण - अधिसूचना - मौजा 

साटक - परिरक्षण - कावि -३ ९४–२०२२ . 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल- १ - दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि 
अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . आर ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये इ कडील 
विभागातील सजांची पुनर्विलोकन करण्यात आली असून सजांची नावे व मिळकती करण्यात आलेल्या आहेत . 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , पारशिवनी यांचे अधिनस्त साजा पारशिवनी मध्ये 
मौजा साटक नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

या कार्यालयातील अधिसूचना क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - मौजा साटक - परिरक्षण - का . वि . ३ ९ ४ - २०२२ , दिनांक १८-०४-२०२२ चे अधिसूचने 
सोबतचे परिशिष्ट 

मौजा साटक , साजा पारशिवनी , तालुका पारशिवनी , जिल्हा नागपूर मधील गावांचा मिळकतीचा तपशील 

अ . क्र . जिल्हा कार्यालयाचे साजा 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने साजा 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 

नाव 

घ्यावयाचे गावे 

गावे 

मिळकती 

गावे मिळकती 

गावे मिळकती 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ९ ) 

१ 

नागपूर 

उप अधीक्षक परिरक्षण 

पारशिवनी १०८४ 

८०७ 

परिरक्षण 

टकाडी गो . ५०० 

भूमापन , 

भूमि भूमापक , 
अभिलेख , पारशिवनी 

कन्हान 

२६० 

पाराशिवनी 

पारशिवनी 

( पिपरी ) 

सिहोरा 

१३५ 

खंडाळा ( घ ) २६० 

नयाकुंड ५ ९ ७ 

करंभाड 

५०७ 

एकूण . 

७ गावे 

३३४३ १ गाव 

८०७ 

सदर अधिसूचनेची अंमजबजावणी दिनांक २१ एप्रिल २०२२ पासून होणेची आहे . 

ना . एक- ३ ( १५१३ ) . 


साटक 


( ८ ) 
पारशिवनी १०८४ 

टकाडी गो . 

५०० 

कन्हान 

२६० 

( पिपरी ) 

सिहोरा 

१३५ 

खंडाळा ( घ ) 

२६० 

नयाकुंड 

५ ९ ७ 

करंभाड 

५०७ 

साटक 

८०७ 

४१५० 


८ गावे 


नव्याने 

समाविष्ट 

केलेले गाव . 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १ ९ ७ . 

वाचा : -१ . महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग कडील निर्णय क्रं - आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८-८-१९९ ४ . 
२. ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१८ - प्र . क्र . १३ मातक , दिनांक २२-०२-२०१९ . 

३. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन - प्र.क्र .३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५-०१-२०२१ . 

४. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि. 
६०७- प्र.क्र . ०१-२०२२ , दिनांक १०-०१-२०२२ . 

५. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि . 
२ ९ ८ - २०२२ , दिनांक १०-०३-२०२२ . 

६. जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक नगर भूमापन - परिरक्षणाखाली मंजुरी मि - २०२१ , दिनांक 

१५-०९ -२०२१ . 

अधिसूचना 

क्रमांक - गावठाण अधिसूचना - मौजा 

मोहपा - परिरक्षण - कावि -३ ९५-२०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र . क्र . १ ९ - ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि 
अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . आर ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये इ कडील 
विभागातील सजांची पुनर्विलोकन करण्यात आली असून सजांची नावे व मिळकती करण्यात आलेल्या आहेत . 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , नागपूर यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , कळमेश्वर यांचे अधिनस्त साजा धापेवाडा मध्ये 
मौजा मोहपा नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

या कार्यालयातील अधिसूचना क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - मौजा मोहपा - परिरक्षण - का . वि . ३ ९५-२०२२ , दिनांक १८-०४-२०२२ चे अधिसूचने 
सोबतचे परिशिष्ट 

मौजा मोहपा , साजा धापेवाडा , तालुका कळमेश्वर , जिल्हा नागपूर मधील गावांचा - मिळकतीचा तपशील 

अ . क्र . जिल्हा कार्यालयाचे 
साजा 

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 
साजा 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 

नाव 

घ्यावयाचे गावे 

गावे 

मिळकती 

गावे मिळकती 

गावे मिळकती 

( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

( ३ ) 
उप अधीक्षक परिरक्षण 

१ 

नागपूर 

१३६६ 

मोहपा १७६४ परिरक्षण 

धापेवाडा १३६६ 

धापेवाडा 
उबाळी 

४८५ 

भूमापक , 

उबाळी 

४८५ 

भूमि भूमापक , 
अभिलेख , धापेवाडा 

गोंडखैरी ४४ ९ 

धापेवाडा 

गोंडखैरी 

४४ ९ 

कळमेश्वर 

तेलकामठी ९ ५५ 

तेलकामठी 

९ ५५ 

ब्राम्हणी १२ ९ ३ 

ब्राम्हणी १२ ९ ३ 

कोहळी 

७७३ 

कोहळी 

७७३ 

कळमेश्वर ४७७४ 

कळमेश्वर ४७७४ 

मोहपा 

१७६४ 

एकूण . 

५ गावे 

१०० ९ ५ १ गाव १७६४ 

७ गावे 

११८५ ९ 

सदर अधिसूचनेची अंमजबजावणी दिनांक १८ एप्रिल २०२२ पासून होणेची आहे . 

नागपूर : 

वि . सा . शिंदे , 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 
नागपूर प्रदेश , नागपूर . 

दिनांक १८ एप्रिल २०२२ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


( ५ ) 


नव्याने 

समाविष्ट 


